मॅक्सी he वाहनांना परवाने देणेबाबत 
समिती गठित करणे 


महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन) विभाग 
शासन निर्णय क्र.एमव्हीआर-०७१६/प्र.क्र.३३९/परि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक- ०५ मे, २०२२ 


प्रस्तावना :- 


मॅक्सी कॅब वाहनांना परवाना देण्याबाबतच्या योजनेसंदर्भात धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी 


समिती गठीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार शासनाने आता 


पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


मॅक्सी कॅब वाहनांना परवाने देण्याबाबत पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र नाव पदनाम 
प श्री. रामनाथ झा (सेवानिवृत्त भा.प्र.से.) अध्यक्ष 
२ डॉ. अविनाश ढाकणे, परिवहन आयुक्‍त सदस्य 
३ श्री. होखर चन्ने, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ सदस्य 
४ श्री. जितेंद्र पाटील, अपर परिवहन आयुक्‍त (अ.का.) सदस्य 
4 श्री. अभय देशपांडे, परिवहन उपायुक्त (अंमल-२) सदस्य, सचिव 
२. सदर समितीने मॅक्सी कॅब वाहनांना परवाने देण्याबाबत योजना तयार करतांना प्रवाशांची 


सोय, सुरक्षितता, वाहनाचा कराचा दर, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे महसूलावर या 


योजनेमुळे होणारे संभाव्य परिणाम तसेच सदर वाहनांकडून शासनास प्राप्त होणारा महसूल व त्या 


वाहनांना द्यावयाचे क्षेत्र / मार्ग, परवाना संख्या व तदनुषंगीक इतर बाबींचा अभ्यास करुन 


शिफारशीसह त्याबाबत अहवाल तीन महिन्यात शासनास सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०७१६/प्र.क्र.३३९/परि-२ 


३. उपरोक्त समितीचे अध्यक्ष व सदस्य यांना दैनिक भत्ता व प्रवास भत्ता शासन निर्णय, वित्त 


विभाग, क्र.प्रवास-१०१०/प्र.क्र.०२/सेवा-५, दिनांक ०३.०३.२०१० मधील परिच्छेद १२ मधील 


तरतूद “राज्य/विभाग/जिल्हा स्तरावरील समिती/मंडळ/आयोग यावर नियुक्‍त केलेल्या 


अज्ञासकीय सदस्यांना रु.८९००/-व त्याहून अधिक ग्रेड वेतन असणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या 


दराने प्रवासभत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय असेल, मात्र त्यांना विमान प्रवास आणि रेल्वेच्या 


वातानुकुलित प्रथम वर्गाचा प्रवास अनुज्ञेय असणार नाही. ” 


४. सदर समितीच्या बैठकींसाठी मुंबईत प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (पश्चिम) येथे व इतरत्र 


संबंधित परिवहन कार्यालयात जागा व संगणक साहित्य उपलब्ध करुन देण्यात यावे. 


५. यावरील होणाऱ्या खर्चासाठी परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना नियंत्रक 


अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


६. यावरील होणारा खर्च मागणी क्र.बी-३ २०४१ लेखाशीर्ष २०४१ वाहनांवरील कर- (००) ००१ 


संचालन व प्रशासन (०१) परिवहन आयुक्‍त (०१) (०१) आस्थापना-परिवहन आयुक्‍त योजनेत्तर 


२०४१००१८, १३-कार्यालयीन खर्च या लेखाशीर्षांगत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध 


असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४२५१७००५५३५२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Bhikan Onkar 
Thakur 


(भि.ओं.ठाकूर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

मा. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 


Ere) 


Ee) 


AN 


A 
a ५. उ> > >> 


(>. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०७१६/प्र.क्र.३३९/परि-२ 


५) मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

६) मा. विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
७) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


८) अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०) अपर मुख्य सचिव (परिवहन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) श्री. रामनाथ झा (सेवानिवृत्त भा.प्र.से) (परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत) 
१२)श्री. SRN चन्ने, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ. 
१३) डॉ. अविनाश ढाकणे, परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१४) श्री. जितेंद्र पाटीळ, अपर परिवहन आयुक्‍त (अ.का.) 
१५) श्री. अभय देशपांडे, परिवहन उपायुक्‍त (अंमळ-२) 
१६) महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१७ महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई. 
१८)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१९) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पूर्व, मुंबई Yoo ०५१. 
२०)वित्त विभाग (सेवा-५) मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

२१) गृह विभाग (बीयुडी २/परिवहन ४) मंत्रालय, मुंबई. 

२२) निवडनस्ती/परि- २. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


